Sia 


RNINo . MAHBIL /064/13/ 1/ 2012 
www .dgps.maharashtra .gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ६ ] 


शनिवार , मार्च ३, २०१८ / फाल्गुन १२ , शके १९३९ 


[ पृष्ठ १ 


असाधारण क्रमांक ६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


. 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 
क्रमांक मह/कार्या/ जमीन १- ब/ ३०५/ २०१८. - शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी- १०७६ / ६३९२३ / म -६ , दिनांक 
१ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ४ (२) अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित 
करण्यात आलेल्या आहेत, त्यांचा वापर करून उक्त कलम ४ चे पोट- कलम (४) द्वारे आवश्यक असलेप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर हरकत व सूचना प्राप्त 
झालेली नसल्याने मी , भानुदास पालवे, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर याद्वारे दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१८ पासून अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी 
तालुक्यातील राहुरी बुद्रुक या गावाच्या हद्दीतील वाघाचा आखाडा या भागाचे अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेप्रमाणे हद्दी असलेल्या व अहमदनगर 
जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यातील वाघाचा आखाडा या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसुली गावात रूपांतर करीत आहे . 


अनुसची 


जिल्हा अहमदनगर , तालुका राहुरी 


अ. क्र . 


गावाचे नाव 


समाविष्ट भूमापन क्रमांक 


राहुरी ब्रद्रुक 


वाघाचा आखाडा 


१ ते ५३१, ५५१ ते ५५५, ५६१ ते ६३७, ६७२ ते ७३३ , 
७३६ ते ७५६ , ७६१, ७६८ ते ७८० . 
५३२ ते ५५० , ५५६ ते ५६० , ६३८ ते ६७१, 
७३४ ते ७३५ , ७५७ ते ७६० , ७६२ ते ७६७ . 

भानुदास पालवे, 
अपर जिल्हाधिकारी , अहमदनगर . 


अहमदनगर , ७ फेब्रुवारी २०१८ . 


वि (एच) ८६५ 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


A PRISON PRESS 


